RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ३, अंक २८ ( २ ) ] 


शुक्रवार , जुलै २१, २०१७ / आषाढ ३० , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


.. 


महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग 
केंद्र क्र . १, १३ वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र , कफ परेड, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५ 

दूरध्वनी : ०२२-२२१६ ३९ ६४ / ६५ / ६९ फॅक्स : ०२२-२२१६ ३९ ७६ 
ई - मेल : mercindia@merc.gov.in वेब साईट : www.mercindia.org.in | www.merc.gov.in 


.. 


अधिसूचना 


विद्युत अधिनियम, २००३ 

क्रमांक . मविनिआ/लिगल / २०१७ / ३९ ७२. — विद्युत अधिनियम, २००३ ( २००३ चा ३६ ) च्या कलम ८६ ( १) (इ) आणि १८१ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या आणि या संदर्भात त्यास समर्थ करणाऱ्या अन्य सर्व अधिकारांचा वापर करून व पूर्व-प्रसिद्धीनंतर, महाराष्ट्र विद्युत नियामक 
आयोग याद्वारे “ महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ( छपरावरील सौर फोटो व्होल्टॅक यंत्रणांकरिता नक्त मापन) विनियम, २०१५ ” मध्ये सुधारणा 
करण्यासाठी खालील विनियम करीत आहे 


१ . 


संक्षिप्त शीर्षक , व्याप्ती व प्रारंभ 

१.१ या विनियमांना , “ महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ( छपरावरील सौर फोटो व्होल्टॅक यंत्रणांकरिता नक्त मापन ) ( पहिली 
सुधारणा) विनियम , २०१७,” असे म्हणावे . 

१.२ हे विनियम संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू राहतील . 
१.३ हे विनियम शासकीय राजपत्रातील त्यांच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 


२ . 


मुख्य 

विनियमांच्या विनियम २.१ मधील व्याख्यांमध्ये सुधारणा 
२.१ मुख्य विनियमांच्या विनियम २.१ मध्ये पुढील व्याख्यांची भर घालण्यात येईल . 

( १ ) 


भाग चार - क - ३६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क, जुलै २१, २०१७/ आषाढ ३०, शके १९ ३ ९ 


“( एनए) नूतनशील उर्जा म्हणजे नूतनशील ऊर्जा स्त्रोतांपासून, ज्यामध्ये त्यांचे एकत्रित संयोग समाविष्ट असतील ,ग्रिडमध्ये 
सामावण्याजोग्या दर्जाचीनिर्माण झालेली वीज ; " 

“( पीए ) नूतनशील ऊर्जानिर्मिती यंत्रणा म्हणजे ग्राहकाच्या जागेत बसविलेली नूतनशील ऊर्जा विद्युत यंत्रणा जी अशा ग्राहक 
किंवा त्रयस्थ व्यक्ती / संस्थेच्या मालकीची असेल आणि/किंवा त्यांच्याकडून चालविण्यात येत असेल, जेथे नूतनशील ऊर्जेचे रुपांतर 
विजेत करण्यात येते; " 


२.२ मुख्य विनियमांच्या विनियम २.१ ( ओ ) मधील छपरावरील सौर पीव्ही यंत्रणा ही व्याख्या काढून टाकण्यात येईल आणि 
त्याऐवजी खालील व्याख्या समाविष्ट करण्यात येईल : 

“( ओ) नूतनशील ऊर्जा स्त्रोत म्हणजे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ( नूतनशील ऊर्जेच्या दर निश्चितीकरणाच्या अटी व शर्ती) 
विनियम , २०१५ मध्ये व्याख्या केलेले मिनि , मायक्रो आणि लघु हायड्रो, पवन , सौर , ऊसाच्या चिपाड्यासह बायोमास, बायो-इंधन, शहरी 
किंवा महानगरपालिका क्षेत्रातील घन कचरा यासारखे नूतनशील ऊर्जा स्त्रोत किंवा अशा स्त्रोतांचा एकत्रित संयोग आणि भारत सरकारच्या 
नवीन आणि नूतनशील ऊर्जा मंत्रालयाने मान्यता किंवा मंजुरी दिलेले अन्य स्त्रोत. ” 
३ . मुख्य विनियमांमधील संज्ञांत बदल 
मुख्य 

विनियम आणि त्यांच्या परिशिष्टांमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी खालील संज्ञा असतील त्या खाली दिलेल्या संज्ञांनी बदलण्यात येतील 
( ए) ‘ सौर पीव्ही निर्मिती यंत्रणा आणि सौर पीव्ही यंत्रणा ही संज्ञा नूतनशील ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा या संज्ञेने बदलण्यात येतील ; 
( बी ) “ सौर निर्मिती मीटर ही संज्ञा नूतनशील ऊर्जा निर्मिती मीटर या संज्ञेने बदलण्यात येईल; 
( सी ) सौर नूतनशील ऊर्जा खरेदीचेबंधन आणि सौर आरपीओ ही संज्ञा नूतनशील ऊर्जा खरेदीचेबंधन या संज्ञेने बदलण्यात येतील; 
( डी ) सौर ऊर्जा ही संज्ञा नूतनशील ऊर्जा या संज्ञेने बदलण्यात येईल. 


अश्वनी कुमार सिन्हा, 


सचिव , 


मुंबई, 
दिनांक २१ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग . 


~ 


सूचना : “महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ( छपरावरील सौर फोटो व्होल्टक यंत्रणांकरिता नक्त मापन ) विनियम , २०१५ , शासकीय राजपत्रात 

दिनांक १० सप्टेंबर २०१५ रोजी अधिसूचित करण्यात आले होते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , जुलै २१ , २०१७/ आषाढ ३०, 


शके १ ९ ३ ९ 


eu 


MAHARASHTRA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 


World Trade Centre , Centre No. 1, 13th Floor , Cuffe Parade, Mumbai 400 005 

Tel. 022-2216 3964/65/69 Fax No. 022-2216 3976 
Email : mercindia @ mercindia.org.in /mercindia @ merc.gov.in 

Website : www.mercindia.org.in / www.merc.gov.in 


NOTIFICATION 


ELECTRICITY ACT , 2003. 


No. MERC /Legal/ 2017 /3972. - In exercise of the powers conferred under Sections 86 ( 1) (e ) 
and 181 of the Electricity Act , 2003 ( 36 of 2003 ) and all other powers enabling it in this behalf, 
and after previous publication , the Maharashtra Electricity Regulatory Commission makes the 
following Regulations to amend the Maharashtra Electricity Regulatory Commission 
(Net Metering for Roof-top Solar Photo Voltaic Systems) Regulations , 2015 , namely : 
1. Short title , extent and commencement 

1.1 These Regulations may be called the Maharashtra Electricity Regulatory 
Commission (Net Metering for Roof-top Solar Photo Voltaic Systems) ( First Amendment ) 
Regulations, 2017. 

1.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Maharashtra . 

1.3 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the 
Official Gazette . 
2. Amendments to Definitions in Regulation 2.1 of the principal Regulations 

2.1 The following definitions shall be added in Regulation 2.1 of the principal 
Regulations : 

" (na ) “ Renewable Energy ” means the grid quality electricity generated from 
Renewable Energy sources , including a combination of such sources;" 

" (pa ) “ Renewable Energy Generating System ” means the Renewable Energy power 
system installed on a Consumer s premises , and owned and/ or operated by such 
Consumer or by a third party , that uses Renewable Energy for conversion into 
electricity ;" 

2.2 The definition of Roof- top Solar PV System in Regulation 2.100 ) of the principal 
Regulations shall be deleted , and shall be substituted by the following : 

" (o ) “ Renewable Energy sources” means the renewable sources or combination of 
such sources , such as Mini, Micro and Small Hydro , Wind , Solar, Biomass including 
bagasse, bio -fuel, urban or Municipal Solid Waste as defined in the Maharashtra 
Electricity Regulatory Commission ( Terms and Conditions for Determination of 
Renewable Energy Tariff) Regulations , 2015 , and such other sources as are recognized 

or approved by the Ministry of New and Renewable Energy , Government of India ;" 
3. Substitution of terms in the principal Regulations 

The following terms, wherever they occur in the principal Regulations and their 
Annexure , shall be substituted by the terms set out below : 

(a ) The terms Solar PV Generating System and Solar PV System ’ shall be substituted 
by the term Renewable Energy Generating System ; 

(b ) The term “ Solar Generation Meter shall be substituted by the term Renewable 
Energy Generation Meter ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , जुलै २१, २०१७/ आषाढ ३०, शके १९ ३ ९ 


( c ) The terms Solar Renewable Purchase Obligation and Solar RPO shall be 
substituted by the term Renewable Purchase Obligation ’; 

( d ) The term “Solar energy shall be substituted by the term “Renewable Energy . 


ASHWANI KUMAR SINHA , 


Mumbai, 
Dated 21st July 2017 . 


Secretary , 
Maharashtra Electricity Regulatory Commission . 


Note : The Maharashtra Electricity Regulatory Commission ( Net Metering for Roof- top Solar 

Photo Voltaic Systems) Regulations, 2015 were notified in the Official Gazette on 
10th September 2015 . 


ONBEHALF OF GOVERNMENTPRINTING ,STATIONERY AND PUBLICATION ,PRINTEDANDPUBLISHED BY SHRIPARSHURAMJAGANNATHGOSAVI, 
PRINTEDATGOVERNMENT CENTRAL PRESS ,21-A ,NETAJISUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHEDAT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


